श्री.किरण साहेबराव राऊत, सहायक संचालक, 
नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) यांना नगर 
रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील 
रचना सहायक (गट-ब / अराजपत्रित) या पूर्वीच्या 
पदाची सेवा जोडून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्र. नियुकक्‍्ती-११२१/८५९/प्र.क्र.१३७/नवि-२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, चौथा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२१. 


(१) नगर विकस विभाग, शासन निर्णय क्र.बिंदूना-६२१७/१०८३/प्र.क्र.१३७/नवि-२७, दि.१०.०६.२०१९. 
(२) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे कार्यालयीन ओदडा क्र.आस्था/ ससंनर/ 
गट-आअ/ स.से./प्रशा-१/२८१९, दि.११.०६.२०१९. 
(३) संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/ किसारा/ ससंनर/ 
सेवाग्राह्म/ प्रशा-१/२४८२, दि.०९.०६.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
श्री.केरण साहेबराव राऊत यांची उप संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या 
दि.३१.१०.१९९२ रोजीच्या आदेशान्वये रचना सहायक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सदर पदावर 
श्री.राऊत हे दि.०२.११.१९९२ रोजी रुजू झाले 
२. संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे यांच्या दि.०३.०७.२००२ रोजीच्या 
कार्यालयीन आदेझान्वये, श्री.राऊत हे दि.०५.०७.२००२ रोजी सहायक नगर रचनाकार (दर्जोन्नत) या पदावर 
रुजू झाले. 
३. संदर्भीय क्र.१ व २ येथील झासन निर्णय व कार्यालयीन आदेशान्वये अन्वये, श्री.राऊत यांची नगर 
रचना विभागाच्या अधिपत्याखाळील नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग संचालनालयातील सहायक 
संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) (वेतनश्रेणी रु.१५,६००-३९,१०० ग्रेड वेतन रु.६६००) (सातव्या 
वेतन आयोगानुसार वेतन संरचना एस-२३ : ६७,७००-२,०८,७००) या संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील 
रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती झाली. 
४. उक्त आदेशानुसार श्री.राऊत यांची सहायक संचाळक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) या 
पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली असून, त्यांना दि.११.०६.२०१९ (म.नं) रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
कार्यमुक्त केले व श्री.राऊत हे दि.१२.०६.२०१९ (म.पू) रोजी नगर रचना विभागाच्या अधिपत्याखाळील नगर 
रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग संचालनालयातील सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) या 


पदावर हजर झाले. 


शासन sear Pate: नियुक्‍ती-११२१/८५९/प्र.क्र.१३७/नवि-२७ 

५. संचालक, नगर रचना, पुणे यांच्या संदर्भीय क्र.३ येथील दि.०९.०६.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
श्री.राऊत, सहायक संचालक, नगर रचना यांची पूर्वीच्या पदावरील सेवा नवीन पदावर ग्राह्य धरुन सुधारित 
वेतननिश्चिती तसेच पूर्वीच्या शासन सेवेतील सर्व लाभ मिळण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, श्री.कि.सा.राऊत यांची पूर्वीच्या पदावरील सेवा नवीन पदावर ग्राह्य धरण्याबाबत 


शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेश देण्यात येत आहेत :- 


शासन आदेशा :- 

श्री.किरण साहेबराव राऊत यांना नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण संचालनालयातील रचना 
सहायक (गट-ब / अराजपत्रित) या पदावरील दि.०२.११.१९९२ ते दि.११.०६.२०१९ या कालावधीची सेवा 
नंतरच्या दि.१२.०६.२०१९ पासूनच्या सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) या पदास 
सेवानिवृत्तीवेतनाच्या लाभासाठी ग्राह्य धरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन आदेश वित्त विभाग, अनौ. संदर्भ क्र.२०५/२०२१/सेवा-७, दि.०५.०८.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३ सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८१२१२०७१०९१२५ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Vijay Karbhari 
Chaudhari 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

श्री.किरण साहेबराव राऊत, सहायक संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) 

(द्वारा संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे) 
प्रत - 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. (३-प्रती) 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. प्रधान सचिव (नवि-१), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह संचालक, नगर रचना, अमरावती विभाग, अमरावती. 

९. सहायक संचालक, नगर रचना, यवतमाळ शाखा, यवतमाळ. 

१०. निवडनस्ती / नवि-२७. 


KKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


